महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील २२१० जी 
८६१ या लेखाशिर्षाखालील निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२३/प्र.क्र.१६९ /आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २३ नोव्हेंबर, २०२३ 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, दि.२६ 
फेब्रुवारी, २०१९. 

२) राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे पत्र क्रमांक: राआहसो /लेखा /प्र अ /१०६९४/२०२०/२०२३ 
दिनांक १२.१०.२०२३ 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र: अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य 
योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी २२१० जी ८६१ (SCP) या लेखाशिर्षाखाली 
रु.१४१,५७,३६,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या दिनांक 20.99.2023 च्या शासन निर्णयान्वये 
रु.३०,५३,९१,११९/- इतक्या रकमेच्या निधी वितरणासाठी मान्यता दिलेली आहे. तसेच सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २३.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन 
दिलेल्या रु.३४,९५,३७,८५४/- रकमेपैकी रु.२,२१,११,४६५/- रक्‍कम या विभागाच्या fara प्रणालीवर 
शिल्लक आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी माहे ऑक्टोबर, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ या 
त्रैमासिक काळावधीतीळ विमा हप्ता कंपनीस अदा करण्यासाठी (रु. ३०,५३,९१,११९ + 
रु.२,२१,११,४६५) रु.३२,७५,०२,५८४/- (रुपये बत्तीस कोटी पंच्याहत्तर लक्ष दोन हजार पाचऱो 
चौर्‍याएंशी ara) इतका निधी २२१० जी ८६१ (SCP), ३१ सहायक अनुदाने (ada) या 
लेखाशिर्षाखाली राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी खाली दर्शविलेल्या 
लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून दिनांक १ ऑक्टोबर, २०२३ ते ३१ डिसेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकःमफुया-२०२३/प्र.क्र. १६९/आरोग्य-६, दिनांक 23. ABIX, 2023 


या त्रैमासिक कालावधीतील विमा हप्ता कंपनीस अदा करण्यासाठी रु.३२,७५,०२,५८४/-रुपये बत्तीस 
कोटी पंच्याहत्तर लक्ष दोन हजार पाचशे चौर्‍्याएंशी मात्र) इतका ward निधी राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. 
सदर रकमेचा FAST राज्य आरोग्य हमी सासेसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 
मागणी क्र. एन-३ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१- नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 

७८९ - अनुसूचित जाती उप-योजना 

(०१)-अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 

(०१)(०३)-महात्मा ज्योतिबा Hed जन आरोग्य योजना (कार्यक्रम) 

२२१० जी ८६१ (दत्तमत), ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


२. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, 
दिनांक 92.09.2023 मधील खालील नमूद अटी व शार्तीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

१) शासनाने विहीत केलेल्या विमा दराने सदरचा निधी हा एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन 
आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या विमाहप्त्यापोटी विमा कंपनीस व हमी तत्वावरील दाव्यांच्या 
प्रदानासाठी संबंधीत रूग्णालयास प्रदान करण्यात यावा. 

२) सदरचा निधी विमा कंपनीस विमाहप्ता अदा केल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांना सादर करावे. 


रि सदर निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या 
खात्यामध्ये रु.३२,७५,०२,५८४/- रुपये बत्तीस कोटी पंच्याहत्तर लक्ष दोन हजार पाचशे चौऱ्याएंशी मात्र) 
इतका निधी जमा करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सदर अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय 
अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ 
व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 

४. अनुसूचित जाती उप योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करताना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 

द. सदरील खर्च हा सशर्त असून केलेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व योजनेच्या प्रगतीचा 
अहवाल केंद्र व राज्य शासनास विहित प्रपत्रात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शाक सूचनांनुसार वेळोवेळी 
पाठविण्यात यावा. तसेच सदरील निधी हा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात यावा. 
महात्मा ज्योतिराव फुळे जन आरोग्य योजना या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च 
होणार नाही याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमफुया-२०२३/प्र.क्र. १६९/आरोग्य-६, दिनांक २३ AI, 2023 


६. वित्त विभागाने परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ९ मधील HET क्र. १ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली 
असल्याचे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने शासनास कळविले असून यापुर्वी शासनाकडून वितरीत 
केलेल्या निधीचा विनियोग ज्या कारणासाठी निधी मंजूर केला होता त्याच प्रयोजनासाठी केल्याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. झासनाच्या धोरणानूसार सदर प्रस्तावावरील निधी 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यामध्ये जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे 
त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व 
तरतूदींचे/ अटी व शर्तीचे पालन झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२३ 
च्या शासन निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौ. सं. क्र.१६१/२०२३/व्यय-१४, दिनांक ०३.११.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३११२२१०५०५४५२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY DATTARAM 


MAHADESHWAR 


S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74 
DATTA RA M 206cd390898bbe0690fead8f00f6a3eb, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=09A8917EDE715503310B61D8A2 
M A H A D E S H WA R 4357A945B188F3A254ABA25AC8365BB66E4EE8 


, cn=SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 


Date: 2023.11.06 16:26:19 +05'30' 


(संजय ABSA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (३प्रती) 

९. कक्ष अधिकारी (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१४/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


